अर्थसंकल्पीय अनुदान २०१८-१९ मागणी क्र. 
वाय-०७ , ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना 
कर्ज (योजनेतर) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१७१/पापु-१५ 
सातवा मजला,नवीन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
लोकमान्य टिळक मार्ग,क्रॉफर्ड मार्केट समोर मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ११ मे, २०१८ 
वाचा - 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक 2 एप्रिळ,२०१८ 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक -२०१८ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या 
रकमांस विधानमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाले असुन ते २०१८ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२२ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग ४, दिनांक २७ मार्च,२०१८ यामध्ये 
प्रसिध्द करण्यात आले असल्याचे उपरोक्त परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
परिपत्रकान्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम , २०१८ अनुसार वित्तीय वर्ष 
२०१८-१९ च्या एकुण अर्थसंकल्पीय योजनांतर्गत व योजनेतर तरतुदींपैकी Wo टक्के निधी सन २०१८-१९ च्या 
प्रथम नऊ महिन्यांकरिता ( डिसेंबर २०१८ अखेर ) अर्थसंकल्पीय प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिला असल्याचे 
कळविले आहे. 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा व इतर खर्च 
भागविण्यासाठी “७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना Hot’ a लेखाशिर्षाखाली रु. ४,४४,५१,०००/- इतकी 
तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार सदर लेखाशीर्षाखाली वितरीत 
करण्यात आलेले अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१७१/पापु-१५ 


शासन निर्णय- 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पाणी पुरवठा विभाग (खुद्द) व पाणी पुरवठा विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणे अंतर्गत कार्यरत अधिकारी /कर्मचा-यांना कर्ज इ.वरील 
खर्च भागविण्यासाठी “७६१० -झासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज “या लेखाशीर्षाखाळी पाणी पुरवठा 


विभागास ४,४४,५१,०० (चार कोटी ,चव्वेचाळीस लाख , एक्कावन हजार मात्र) इतकी एकत्रित तरतूद मंजुर 


करण्यात आळी आहे आणि या अनुदानापैकी रु. २,३६,६५,७०० ( रुपये दोन कोटी, छत्तीस SA, TWAS हजार 
सातशे मात्र) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला दयावयाचे आहे. वित्त विभागाच्या सुचनेनुसार सन २०१८- 
१९ साठी योजनांतर्गत व योजनेतर तरतुदींपैकी wo टक्के मर्यादेत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील प्रथम नऊ महिन्यांचा ( माहे एप्रिल ते डिसेंबर) खर्च भागविण्यासाठी " 9६१०- 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे " या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध झालेले 
अनुदान २,३६, ६५,७०० ( रुपये दोन कोटी, छत्तीस लाख,पासष्ट हजार , सातडो मात्र) संचालक, भूजल सर्वेक्षण 


आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मंजुर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उपशीर्ष सन-२०१८-१९ करिता वित्त विभागाने 
मंजुर तरतूद एप्रिल,२०१८ ते 
डिसेंबर,२०१८ करिता 
उपलब्ध करुन दिलेले 
अर्थसंकल्पीय अनुदान 
P| 2 3 ४ 
| क. | २०१- घरबांधणी अग्रीम ७६१० १५८४) ४,२९,९८,००० २,३०,९८,६०० 
२ २०२ मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी अग्रिम ९,५०,००० ३,१५,००० 
(७६१० १५९३) 
३ २०३ इतर वाहन खरेदी अग्रिम (७६१० ३,००० २,१०० 
१६०१) 
४ २०४ वैयक्तिक संगणक खरेदीसाठी अग्निम ५,००,००० २,५०,००० 
(७६१० १९४२) 
एकुण ४,४४,५१,००० २,३६, ६५,७०० 
२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 


करुन दिलेला निधी खर्च होईल याबाबत दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१७१/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१११०४५०३६१२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramesh Laxman 
Mohandule 


DN: c=I =Government Of 


Ramesh 
Maha: ra, ou=WSSD, 
Laxman oo णी 


46998dc54a03422ca8777398e5b987ad 
cn=Ramesh 


Mohandule wi soos 
(र.ल.मोहंडुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

४. उप अभियंता (यां) , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई /२- नागपूर ( लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

७. कक्ष अधिकारी / लेखा अधिकारी पापु-०४, पापु-२० 

८. निवड नस्ती पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


